१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 
२४ जलदगती न्यायालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४४/का.नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.जगन्या-१४१६/प्र.क्र.२०४/का-९, दि.१८.०८.२०१७ 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती, ठाणे, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ यांची विविध 
दिनांकाची पत्रे 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता एकूण २४ जलदगती न्यायालये स्थापन 
करण्यात आली असून, या २४ जलदगती न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या २४ जलदगती न्यायालयांसाठीच्या अस्थायी पदांना पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर २४ जलदगती न्यायालयांसाठीची अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या २४ जलदगती न्यायालयांसाठीच्या पुढील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीडा संवर्ग 

अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
1 a जिल्हा न्यायाधीठा १२ 
२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 
वरिष्ठ लिपिक १२ 
कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 
एकूण पदे ७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 


दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

ण दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) आणि १२ 
न्यायदंडाधिकारी 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 

३ | वरिष्ठ लिपिक १२ 

कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 

एकूण पदे ७२ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत योजना (१३)(०१) जलदगती न्यायालये (अनिवार्य, संकेतांक क्र. (२०१४ ०५९३), या 
लेखाशिर्षाखाली" संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९०८१७३२१८१८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या गावात तार व नावाने, 
gitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 


Date: 2022.09.08 17:36:57 +05'30' 


(किशोर हि. पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 

२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

3) प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, 
अहमदनगर, बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, 
यवतमाळ. 

8) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, अहमदनगर, 
बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, यवतमाळ 

७) वित्त विभाग व्यय-५, 

८) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 

९) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


